पेंच व्याघ्र प्रकल्प येथे वन्यप्राणी स्थलांतरीत 
करण्याच्या अनुषंगाने चेनलिंक फेसिंग 
बांधकामाच्या २ अंदाजपत्रकांना प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक :- डल्ब्युएलपी ०३.२४/प्र.क्र. ७३/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०८ ऑगस्ट, २०२४ 


वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.डल्ब्युएलपी ०३.२४/प्र.क्र. ७३/फ-१, दिनांक ०७.०३.२०२४ 
२. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे पत्र 
क्रमांक कक्ष-२४/लेखा/प्र.क्र. ४५(२३-२४)/२७५/२०२४-२५, दिनांक ०१.०८.२०२४. 


शासन शुध्दीपत्रक:- 

संदर्भाधिन क्र. १ च्या शासन निर्णयाच्या सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील कामाचा तपशिल 
सदरातील अनुक्रमांक १ मध्ये “Construction of G. | Chanlink Fencing to around herbivore 
translocation area in West Pench Chatpendhari beat C. no. in West Pench Chatpendhari (WL) 
Range of Pench Tiger Reserve, Nagpur.” 4 अनुक्रमांक २ H®& “Construction of ७. | Chanlink 
Fencing to around herbivore translocation area in South Saleghat beat C. No. ६३२,६४२ in 
Saleghat (WL) Range of Pench Tiger Reserve, Nagpur” असे नमुद करण्यात आले आहे. 


त्या ऐवजी अनुक्रमांक १ मध्ये “Construction of G. | Chain link Fencing around herbivore 
translocation area in West Pench Ghatpendhari beat C. no. ६८४ in West Pench Ghatpendhari 
(WL) Range of Pench Tiger Reserve, Nagpur.” व अनुक्रमांक 2 Hed “Construction of G. | Chain link 
Fencing around herbivore translocation area in South Saleghat beat C. No. ६३१, ६४२ in Saleghat 
(WL) Range of Pench Tiger Reserve, Nagpur.” असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०८०८१५३८५४९३१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE AND FOREST 
DEPARTMI 
5, 


4.20=7d40890d791d1b 1 e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7e3188c37f3 
7362, IC hi 


१0 1032, st=Mi 
erialNumber=5712CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B12EBA 1 DBODD8E2848 
83B7BD7FA74DA6SD, cn=SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
2024.08.08 15:53:40 +05'30' 


महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः डल्ब्युएलपी ०३.२४/प्र.क्र. ७३/फ-१ 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव) पूर्व, नागपुर. 
५. वनसंरक्षक तथा क्षेत्र संचालक, पेंच व्याघ्र प्रकल्प, नागपूर. 
६. महालेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 


७. फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


KKKKKK 


पृष्ठ २ पैकी २ 


